संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 


निवडसूची सन २०२१-२२ 
महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या नियंत्रणाखाळीळ न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, गट-अ या पदावर 
तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक :- एफएसएल - ०४२२/प्र.क्र.१६१/ पोल-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक :- 


दि.०७.०५.२०२१, 


२७ ऑक्टोबर, २०२२ 


२) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्र.न्यावैप्रसं/प्रशा/ 


प्र.क्र.२२०/मुं.गो/४९५-४९६/२०२१, दि.०६.१२.२०२१ 
शासन आदेठा :- 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक 


प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सेवाज्येष्ठता यादीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार खालील नमूद of अधिकाऱ्यांना उप संचालक, गट-अ (वेतनस्तर 
S-28 : ७११००-२११९००) या संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोटयातील रिक्‍त पदावर या आदेझाव्दारे विहित 
अटींच्या अधीन तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात 
आलेल्या ठिकाणी त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ol धकाऱ्यांचे नाव | जात प्रव पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या 
क्रमांक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे 
ठिकाण 
| ०१ डॉ.सो.ब.रा.राठ (अ.जा.) न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचाळनालय, मुंबई 
2 ०२ डॉ.म.रा.भांडारकर (इ.मा.व.) लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, ठाणे 
३ ०४ — | श्री.न.रा.गोसाव (भज-ब) न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
(दिव्यांग) संचालनालय, मुंबई 
v ०६ श्री.वि.रा.चांदेगावव (खुला) प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 
ष्‌ १२  । डॉ.सं.ओऔं.चेट्टी (खुला) न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचाळनालय, मुंबई 
द १३ श्री.अ.दि.गेडाम (अ.ज.) प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा, कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः एफएसएल - ०४२२/प्र.क्र.१६१/ पोल-४ 


२. सदर अधिकाऱ्यांना उप संचालक, गट-अ या पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे. 


कि 


षु. 


१०, 


मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०६.२००४ च्या स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदरची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क 
प्राप्त होणार नाहीत. 

सदर पदोन्नती उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही 
प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 

उपरोक्त नमूद सर्व अधिकाऱ्यांनी सा.प्र.वि.च्या दि.०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयात 
विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषांची पूर्तता केळी आहे, या अटीच्या अधिन सदर 
पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता संचालनालयाने 
घेण्यात यावी. 

सदर अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे याची संचालनालयाने खात्री करुन घ्यावी. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्‍यक ठरविण्याबाबत) 
नियम १९९९ व दि.२८.०५.२०१८ अन्वये विहित केलेले (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, याची संचालनालयाने खात्री 
करुन घ्यावी. 


. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील 
आय.ए.क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fica (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व Re पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ DAMS आय.ए.(स्टॅम्प) 
क्र.१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच, Re fC (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन सदर पदोन्नत्त्या सार्वजनिक हितास्तव 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश HATH: एफएसएल - ०४२२/प्र.क्र.१६१/ पोल-४ 


३. पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या 
आत पदोन्नतीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे, ते विहित मुदतीत नियक्‍तीच्या ठिकाणी 
हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क्र.३०३/१२, दि.१२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
४. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्यांस स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे आणि नविन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यास सूचना दयाव्यात. 
तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याने पदभार स्विकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 
अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र.सीडीआर- 
१०८२ /२५६७/२८/११, दि.३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 
६. संबंधित अधिकाऱ्यांची पदस्थापना सदर शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच 
करण्याची दक्षता महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि संचालक, न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. 
७. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.9४९/का.१२/२०२२, दि.०४.०७.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२७१६५२०६६२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ५-॥१॥५- NAGORAO Bains oti sn 


4.20=66fda7e745bb4928b21046cecbf7bd8f40e4950e0a99497fa286 
2e1d37ed75b7, 0९ Cod )32, st=Mi 
M O H O D serialNi 10९ ‘BEB4DF218CAB9381 1ED9522B6F8AC2546899B499EB80 
512BFA5EC939466FB620, ‘SHIRISH NAGORAO MOHOD 
Date: 2022.10.27 16:57:55 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. सर्व संबंधित उप संचालक 

११. निवडनस्ती पोल-४. 


प्रत, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


